सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण गट-अ 
संवर्गातील sara उपायुक्‍त, समाज 
कल्याण व तत्सम गट-अ या संवर्गात निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः MHS - २०२२/प्र.क्र.१४६/ आस्था-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, 2023 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक-एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२ 
दि.०१.०८.२०१९ 
२) समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/आस्था-१/उपायुक्‍्त/पदोन्नती/२०२२- 
२३/का-६/पुणे/४६०६, दि.२३.११.२०२२ 
आदेशा 


या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण व तत्सम गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतनस्तर एस- २० : ५६१००- 
१७७५००) या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना उपायुक्त, समाज कल्याण व तत्सम गट-अ (वेतन मेॅट्रीक्स 
मधील वेतनस्तर एस- २३ : ६७७००-१९०८००) या संवर्गात खालील अटींच्या अधिन राहुन, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना । प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
१. | . २. ३. ४. 
7 श्रीम. प्राची वाजे, संशोधन अधिकारी, | खुला | उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे 


नाशिक (सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण व तत्सम गट-अ 


२ श्रीम. प्राजक्ता इंगळे, समाज कल्याण | इमाव | उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
यवतमाळ 
२. अटीव शार्ती :- 


(१ निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा 
अधिक्रमित झालेले नाहीत. 


(२) मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७च्या अधिन राहून 
पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ब कार्यासनाच्या दि. ७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 


शासन आदेश HATH: सकआ - २०२२/प्र.क्र.१४६/ आस्था-२ 


सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक ७ मे,२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(३) उपायुक्‍त, समाज कल्याण व तत्सम गट-अ संवर्गात दिलेली पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपात असून 
सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. तसेच सदर पदोन्नतीमुळे 
संबंधित अधिकाऱ्यास नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


(४ निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०१.०८.२०१९ च्या शासन 
निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या अधिन राहून सदर 
निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 


(५) पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेवर विहित मुदतीत 
हजर व्हावे. जे अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्न्तीवर हजर होणार नाहीत ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत 
असे गृहीत धरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल.तसेच त्यांना देण्यात आलेला आश्वासीत प्रगती 
योजनेचा लाभ काढून घेण्यात येईल. 


३. संबंधीत अधिकारी यांना पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात येत 
आहे. तरी, संबंधीत अधिकारी यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन, 
त्याबाबतचा अहवाल आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे व शासनास सादर करावा. पदस्थापना बदलून 
घेण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्यास सदर कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ Helles 
तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरेल 

४. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्यांचा संकेतांक २०२३१०१७१४५१०२३८२२ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Day sey as ची 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a635 1a2e14339ed095cda2a544af43de4b681afa9a5 
b92d3ad62ec4726ebebab, postalCode=400032, 

st=I 


KHAIRMODE डा” 
(सतीठा खैरमोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
२. महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
३. उपायुक्त( प्रशासन), समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपुर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/यवतमाळ 
६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 
७. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
८. सर्व संबंधीत अधिकारी (द्वारा आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे) 
९. मा.सचिव (सामाजिक न्याय) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.निवड नस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


